बांद्रा पो.ठा.गु.र.क्र.३२६/०२, सेशन केस 
क्र.२४०/१३ या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी- २०१४/प्र.क्र.३१२/पोळल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : ९ डिसेंबर, २०१४ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी १०१४/ए.एस.८७/डी-१४, दिनांक 


११.९.२०१४. 


शासन निर्णय :- बांद्रा पो.ठा.गु.र.क्र.३२६/०२, सेशन केस क्र.२४०/१३ या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 


न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांची विधी व 


न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ११.९.२०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता 


म्हणून नियुक्ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना प्रतिदिन 


खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . ६,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना अपरिणामकारक 


सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी - २०१४/प्र.क्र.३१२/पोल-१० 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक. निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४५५/१४/व्यय-७, दिनांक 


०३.११.२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२०५१४४०५२८९२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by | 
१/७७॥5॥ tree 
व Muralidhar Patil, C = IN, S 
Muralidh 50५॥४"- 
7 Maharashtra, OU = Home 
ar Patil ७६३० 
(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग (व्यय-७ मंत्रालय, मुंबई. 
८. अँड.श्री.प्रदिप घरत, ६/६०३, क्षितीज को.ऑप.हौ.सौ., माहिम कापड बाजार रोड, स्टेप 
इन हॉटेल जवळ, माहिम, मुंबई-४०० ०१६ 
९. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


